राज्यातील तसेच पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
यांच्या अखत्यारितील निवासी व कार्यालयीन 
इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.३३७/पोल-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ०३ ऑक्टोबर, २०१६. 


वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक पूरक २०१६/ प्र.क्र. १२८/ अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक १२.०८.२०१६. 
२) शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी ०५१६/ प्र.क्र. ३३७/ पोल-७, दिनांक ०८.०९.२०१६. 


प्रस्तावना - 

सन २०१६-१७ च्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन 
इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्तींच्या प्रस्तावांसाठी रु. ६५.०० कोटी इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी 
मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाने संदर्भ क्र. १ च्या परिपत्रकाद्वारे मान्य झालेल्या रक्कमेच्या Lo % 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता दिळेळी आहे. त्यास अनुसरुन सदंर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयांन्वये 
बृहन्मुंबईतील पोळीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची संरचनात्मक दुरुस्तींच्या प्रस्तावांसाठी रु. 
१६.०० कोटी तसेच उर्वरित राज्यातील पोलीस निवासी व कार्यालयीन इमारतींची संरचनात्मक 
दुरुस्तींच्या प्रस्तावांसाठी रु. ३६.०० कोटी असे एकूण रु. ५२.०० कोटी (रुपये बावण्ण कोटी फक्त) 
इतका निधी महाराष्ट्र पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे जमा करण्यास मान्यता देण्यात 
आली आहे. 

उपरोक्त रु. ५२.०० कोटी निधी बांधकाम प्रकल्पनिहाय वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन असल्याने त्याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे :- 


शासन निर्णय- 

सन २०१४-१५ मध्ये बृहन्मुंबई अखत्यारितील आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील पोलीस विभागाच्या 
निवासी व कार्यालयीन इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी ज्या कामांसाठी ५० % निधी यापूर्वीच 
उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे, अशा कामांना उर्वरित ५० % निधी सोबत जोडलेल्या विवरण पत्र 
“१” व विवरण पत्र “२” मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. त्याचप्रमाणे सन २०१५-१६ मधील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना सोबत जोडलेल्या 
विवरण पत्र “३” व विवरण पत्र “४”* मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.3३७/पोल-७ 


३. सदरचा निधी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य मुंबई व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी 
संबंधित पोळीस अधीक्षक/ समादेशक/ प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र यांच्यामार्फत संबंधित कार्यकारी 


अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना उपलब्ध करण्यात यावा. ज्या कामांना ५० टक्के निधी 


उपलब्ध करुन दिलेला आहे san कामांच्या बाबतीत पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई/ संबंधित पोलीस 


अधीक्षक यांनी संबंधित सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रमाणपत्र/उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त 


झाल्यानंतर निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१००४१५०८१८६२२९ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Deepak Uttamrao Pokale 
Date: 2016.10.04 15:10:06 +05'30' 


(दिपक पोकळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 


मर्या., वरळी, मुंबई. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
४. पोलीस अधीक्षक, जळगांव/ नंदूरबार/ धुळे/ वाशिम / नवी मुंबई/ ठाणे /बीड / जालना. 


. पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे. 

. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. 9/ २/ ५/७ जिल्हा पुणे. 
. समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ६, जिल्हा धुळे 

. प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड, पुणे. 

र्‌ 


प्राचार्य, राज्य राखीव पोलीस बल प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज, दौंड, पुणे. 


१०.महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

१२.अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१३.वित्त विभाग, (व्यय-७,/ अर्थ-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई. 

१४.गृह विभाग, (बीयुडी-१/ बीयुडी-२) मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (पोळ-७). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.3३७/पोल-७ 


विवरण पत्र “१” 
महाराष्ट्रातील पोलीस विभागाच्या निवासी व कार्यालयीन इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी ५० % निधी उपलब्ध केलेली 
यादी :- 
मुख्यलेखाशिर्ष २०५५ ०१६८ (रुपये लाखांत) 
अ | शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय अंदाजित | सन २०१५-१६ | सन २०१६-१७ मध्ये 
क्र खर्च वितरीत वितरीत करावयाचा 
केलेला निधी निधी 
प शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | जळगांव येथील पोळीस निवासी / ६००.६६ ३०७.२६ २९३.४० 
१०१४/ प्र क्र २४९/ पोल ७ , | अनिवासी इमारतीची दुरुस्ती. 
दिनांक २५.११.२०१४ 
२ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | नंदुरबार येथील पोलीस निवासी / २८९.९६ १५७.२२ १३२.७४ 
१०१४/ प्र क्र २५०/ पोल ७, | अनिवासी इमारतीची दुरुस्ती. 
दिनांक २५ 
.११.२०१४. 
३ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | धुळे पोलीस निवासी /अनिवासी ३६१.३७ १८८.४६ १७२.९१ 
१०१४/ प्र क्र WY पोल | इमारतीची दुरुस्ती. 
७,दिनांक २५.११.२०१४. 
| शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | वाशिम येथील पोलीस निवासी १११.५९ ५८.२० ५३.३९ 
१०१४/ प्र क्र २७५/ पोल | इमारतीची दुरुस्ती. 
७,दिनांक २५.११.२०१४. 
५ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | भुसावळ जिल्हा जळगांव येथील २११.१३ ११०.११ १०१.०२ 
१०१४/ प्र क्र २४३/ पोल ७ | पोलीस निवासी /अनिवासी इमारतीची 
दिनांक २५.११.२०१४. दुरुस्ती. 
६ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक १ ३०२.६७ १५७.८५ १४४.८२ 
१०१४/ प्रक्र २४५/ | पुणे आणि गुन्हे अन्वेषण विभाग पुणे 
पोल७,दिनांक २५.११.२०१४. | येथील पोळीस निवासी / अनिवासी 
इमारतीची दुरुस्ती. 
é शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | राज्य राखीव पोळीस बल गट क्रमांक 2 ३९२.७६ २०४.८४ १८७.९२ 
१०१४/ प्र क्र २५१/ पोल ७ | पुणे येथील पोलीस निवासी / 
दिनांक २५.११.२०१४. अनिवासी इमारतीची दुरुस्ती. 
८ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | ga ,रबाळे, नवी मुंबई येथील पोळीस ४८१.१४ २५०.९३ २३०.२१ 
१०१४/ प्र क्र २७४/ पोल ७ | निवासी / अनिवासी इमारतीच्या 
दिनांक २५.११.२०१४. दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता 
९ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | ठाणे जिल्हयातील पोलीस निवासी / २१४.३७ १०१.८० ११२.५७ 
१०१४/ प्र क्र २४० पोल ७ | अनिवासी इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 
दिनांक२५.११.२०१४. प्रशासकीय मान्यता 
i शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | बीड जिल्हयातील पोलीस निवासी / ४०७.४० २२२.६५ १८४.७५ 
१०१४/ प्र २४१/ पोल ७ , | अनिवासी इमारतीची दुरुस्ती. 
दिनांक २५ नोव्हेंबरर२०१४ . 
| शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | पोळीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे चे ४९.१५ २५.६३ २३.५२ 


१०१५/ प्र क्र ४२ / पोल ७ 
दिनांक २.२. २०१५ 


कार्यालयाची दुरुस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.3३७/पोल-७ 


१२ | शासन निर्णय क्रमांक सीआरपी | राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.८, ४०८.०६ २१२.८१ १९५.२५ 
१०१४/ प्र क्र २५२ / पोल ७ | गोरेगांव येथील पोलीस निवासी / 
दिनांक २५.११. २०१४ अनिवासी इमारतींची दुरुस्ती. 
एकूण ३८३०.२६ १९९७.७६ १८३२.५० 
विवरण पत्र “२” 
बृहन्मुंबईतील पोलीस विभागाच्या निवासी व कार्यालयीन इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी ५० % निधी उपलब्ध केलेली 
यादी :- 
मुख्यलेखाशिर्ष २०५५ ००९७ (रुपये लाखांत) 
अक्र शासन निर्णय क्रमांक व विषय अंदाजित सन २०१५-१६ । सन २०१६-१७मध्ये वितरीत 
दिनांक खर्च वितरीत केलेला करावयाचा निधी 
निधी 
| शासन feta क्रमांक | गोरेगांव, aifeast व ३३२.४६ १७३.३९ १५९.०७ 
सीआरपी १०१४/ प्रक्र २७३/ | मालाड, मुंबई येथील 
पोल ७ दिनांक २५.११.२०१४ | पोलीस निवासी/अनिवासी 
इमारतींची दुरुस्ती. 
२ | शासन निर्णय क्रमांक | कुलाबा, मुंबई येथील ३२५.९५ १६९.९७ १५५.९८ 
सीआरपी १०१४/ प्र क्र २५९/ | पोलीस निवासी 
पोल ७,दिनांक २५.११.२०१४ | इमारतीची दुरुस्ती. 
३ शासन  निर्णण क्रमांक | बोरीवली, मुंबई येथील ३८१.६४ १९९ .०४ १८२.६० 
सीआरपी १०१४/ प्र क्र २५४/ | पोलीस निवासी/अनिवासी 
पोल-७ दिनांक २५.११.२०१४ । इमारतींची दुरुस्ती. 
एकूण १०४०.०५ ५४२.४० ४९७.६५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.3३७/पोल-७ 


विवरण पत्र “३” 
राज्यातील पोलीस निवासी/अनिवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या व निधी उपलब्ध न 
केलेल्या प्रस्तावांचा तपशिल. 
मुख्यलेखाशिर्ष २०५५ ०१६८ (रुपये लाखांत) 
अक्र | शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक विषय निवासी अनिवासी | एकूण | सन २०१६- 
इमारती इमारती निधी १७ मध्ये 
वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
(१९.४६%) 
7 सीआरपी 9098/ प्र. क्र. २४६ / | जालना जिल्हयातील पोलीस ७५१.६४ | ७५१.६४ १४६.२७ 
पोल ७ ,दिनांक ७ जुले, | निवासी, पोलीस वसाहती आणि 
२०१५. पोलीस लाईनच्या इमारतीची 
दुरुस्ती. 
२ | सीआरपी - ०८१५/प्र.क्र.-- २९८ | रा. रा. पो. बल गट क्र. of, धुळे २४६.०० १६६.०६ | 892.08 ८०.१९ 
/पोल-७, दिनांक ७ सप्टेंबर, | येथील पोलीस विभागाची निवासी 
२०१५ व अनिवासी इमारतींची दुरुस्ती. 
३ | सीआरपी - ०२१६/ प्र.क्र.- | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र, २०४.९६ ५११.५१ ७१६.४७ १३९.४२ 
१५६/ पोल-७, दिनांक २६ | नानवीज दौड, पुणे येथील 
एप्रिल, २०१६ निवासी q कार्यालयीन 
इमारतींची दुरुस्ती. 
7 सीआरपी - ०२१६/ प्र.क्र.- | प्राचार्य, राज्य राखीव पोळीस बल २००.२४ |  ७६९.२५। ९६९.४९ १८८.६६ 
१६२/ पोल-७, दिनांक २६ | प्रशिक्षण केंद्र, नानवीज दौड, पुणे 
एप्रिळ, २०१६ येथीळ निवासी व कार्यालयीन 
इमारतींची दुरुस्ती. 
५ | सीआरपी - ०२१६/ WH | राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. ४१५२.७६ a ४१५२.७६ ८०८.६० 
१५७/ पोल-७, दिनांक  २६। ५व७, दौंड, पुणे येथील निवासी 
एप्रिल, २०१६ इमारतींमधील निवासी 
इमारतींची दुरुस्ती. 
६ | सीआरपी - ०३१६/ प्र.क्र.-- | समादेशक, राज्य राखीव पोलीस ९९०.५७ | ९९०.५७ १९२.७६ 
२३१/ पोल-७, दिनांक २३ | बल गट क्र. ५ व ७ दौड, पुणे 
ऑगस्ट, २०१६ येथीळ निवासी इमारतींच्या 
अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती. 
1 सीआरपी - ०३१६/ ww. | राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र. १०८८.९० षि १०८८.९० २११.६० 
२३५/ पोल-७, दिनांक २३ | ५ येथील १८० निवासस्थानांची 
ऑगस्ट, २०१६ दुरुस्ती. 
एकूण ७६३५.०७ | १४४६.८२ | ९०८१.८९ १७६७.५० 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरपी-०५१६/प्र.क्र.3३७/पोल-७ 


विवरण पत्र “४” 
बृहन्मुंबईतील पोलीस निवासी/अनिवासी इमारतींच्या संरचनात्मक दुरुस्तीसाठी प्रश्ञासकीय मान्यता दिलेल्या व निधी उपलब्ध 
न केलेल्या प्रस्तावांचा तपशिल. 
मुख्यलेखाशिर्ष २०५५ ००९७ (रुपये लाखांत) 
अ शासन निर्णय क्रमांक व विषय निवासी | अनिवासी | एकूण | सन २०१६-१७ 
क्र दिनांक इमारती । इमारती निधी मध्ये वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
शि सीआरपी १०१४/ प्र. क्र. २९४/ | २७ वी महाराष्ट्र राज्य पोलीस क्रिडा शि १२.१८ १२.१८ १२.१८ 
पोल ७ , दिनांक २४ ऑगस्ट, | स्पर्धा, २०१५ साठी पाईपलाईन व 
२०१५. दुरुस्ती. 
२ | सीआरपी - ०६१५/प्र.क्र.-- २१८ | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांनी पोळीस ८.८५ 7 ८.८५ ८.८५ 
/पोल-७, दिनांक ७ सप्टेंबर, | आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
२०१५ अखत्यारितील सदनिका क्र. २३, चौथा 
मजला, मंगलवाडी, जे.एस.एस.रोड, 
गिरगांव, मुंबई येथीळ सदनिकेची 
संरचनात्मक दुरुस्ती. 
३ | सीआरपी - ०९१५/प्र.क्र.-- ३६० | मजासवाडी-जोगेश्वरी येथील १३॥| ८२८.६६ णं ८२८.६६ ८२८.६६ 
/पोल-७, दिनांक ७ सप्टेंबर, | निवासी इमारतींची सर्वकष संरचनात्मक 
२०१५ दुरुस्ती. 
शि सीआरपी - ०८१५/प्र.क्र.- ३५१ | सशस्त्र पोलीस वरळी मुख्यालयाच्या ९८.८३ णि ९८.८३ ९८.८३ 
/पोल-७, दिनांक ७ सप्टेंबर, | अधिपत्याखालील पाणी पुरवठानलिका 
२०१५ व वॉल दुरुस्ती. 
५ | सीआरपी - ०९१५/प्र.क्र- ३६४ | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या नां ८.९७ ८.९७ ८.९७ 
/पोल-७, दिनांक सप्टेंबर, | अखत्यारितील अ.पो.आ., संरक्षण व 
२०१५ सुरक्षा शाखेची दुरुस्ती. 
६ | सीआरपी - ०२१६/ प्र.क्र- | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या ८१.३६ हिं ८१.३६ ८१.३६ 
२३२/ पोल-७, दिनांक | अधिपत्याखालील ताडदेव पेटीट मिल 
१५ मार्च, २०१६ आवारातील इमारत क्र. २,३,६,११,४,५ 
ए, ८,९,१० च्या परिसरातील भागाचे 
(पेव्हर ब्लॉक) नुतनीकरण व दुरुस्ती.. 
एकूण | १०१७.७० २१.१५ | १०३८.८५ १०३८.८५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


